१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय GR नियंत्रण 
कार्यक्रम तसेच WIR व रोग नियंत्रण समुह 
गट योजनेंतर्गत फिरत्या पशुवैद्यकीय केंद्रांची 
स्थापना करणेस्तव महाराष्ट्र ws विकास 
मंडळ, नागपूर या संस्थेस अंमलबजावणी यंत्रणा 
घोषित करणे तसेच गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस 
(GEM) प्रणालीद्वारे वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी व 
सदर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकाऱ्यांची 
नियुक्‍ती करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. केंपुयो- २०२२ / प्र.क्र. ०२/ पदुम- ४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२२ 

वाचा : - 
१. कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०१८/ 

प्र.क्र.५७/पदुम-४, दि. १०.०५.२०१८ 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण- 

२०१८/ प्र.क्र.५७/ पदुम-४, दि. ०६.११.२०१८ 
३. कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग समक्रमांक शासन निर्णय 

दि. २०.०३.२०२० 
४. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे पत्र क्र.रोनि/एलएच-डीसीपी/३७/६९५४/२०२१/पसं-१२, 

दि.०२.१२.२०२१ 


प्रस्तावना: - 


कृषि, Wea, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा वाचा क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पश्ञुरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत पश्ुसंवर्धन विभागामध्ये 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GEM) प्रणालीद्वारे वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी व सदर प्रणालीच्या वापरासाठी 
अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 


वाचा क्र. ४ येथील पत्रान्वये आयुक्‍त WAH, पुणे यांनी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ART 
नियंत्रण कार्यक्रमाचा संपूर्ण निधी आणि पद्चुस्वास्थ व रोगनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत मोबाईल व्हेटरनरी युनिटस 
यासाठीचा निधी केंद्र शासनाकडून थेट महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर या अंमलबजावणी यंत्रणेच्या 
स्वतंत्र बँक खात्यामध्ये जमा झालेला असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शाक सूचनांन्वये योजना 
अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक विविध बाबी उपलब्ध करण्यासाठीची खरेदी प्रक्रिया राबविणे, पुरवठादारांची 
देयके अदा करणे, लसीकरण, टॅंगिंग व ईनाफ प्रणालीवर नोंदी घेण्यासाठीचे मानधन संबंधितांना अदा 
करण्यासाठी निधीचे वाटप, खर्ची पडलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व जमा व्याज पीएफएमएस 
प्रणालीव्दारे केंद्र शासनास सादर करणे या सर्व बाबी महाराष्ट्र WTA विकास मंडळामार्फत पार पाडल्यास 
सदरहू योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होवून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग विहीत कालमर्यादेत करणे 
शक्‍य होण्यासाठी महाराष्ट्र WE विकास मंडळास wR व रोगनियंत्रण कार्यक्रमासाठी राज्य 
अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून निर्देशित करण्याची विनंती शासनास केलेली आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो- २०२२ / प्र.क्र. ०२/ पदुम-४ 


त्या अनुषंगाने वाचा क्र. 3 येथील दि. २०.०३.२०२० चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: - 

१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय wR नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP-National Animal Disease 
Control Programme) तसेच पशुस्वास्थ व रोगनियंत्रण (LH & DCP- Livestock Health & Disease 
Control Progamme) समुह गट योजनेंतर्गत फिरत्या पशुवैद्यकीय केंद्रांची स्थापना करणेस्तव मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांना अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित 
करण्यास तसेच गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GEM) प्रणालीद्वारे वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी व सदर 
प्रणालीच्या वापरासाठी खालीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


प्रायमरी युजर सेकंडरी युजर कनसायनी पेयी 


Po २ ३ PB 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | उपायुक्त पशुसंवर्धन तथा | जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त | मुख्य कार्यकारी 
महाराष्ट्र wget विकास | कोषाध्यक्ष, महाराष्ट्र (सर्वी अधिकारी, महाराष्ट्र 


मंडळ, नागपूर पशुधन विकास मंडळ, | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, | ways विकास मंडळ, 
नागपूर जिल्हा परिषद (सवी नागपूर 


१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय Wee नियंत्रण कार्यक्रम तसेच we व रोगनियंत्रण समुह 
गट योजनेंतर्गत फिरत्या पशुवैद्यकीय केंद्रांची स्थापना या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासना केंद्र 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच, राज्यास प्रत्यक्ष प्राप्त होणाऱ्या निधीस अधिन 
राहून करण्यात यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०१२७१७०६१५३९०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SANJAY 
VISHWANATHRAO DOUODE 


(डॉ.संजय वि. डोईजोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री Cae व दुग्धव्यवसाय विकाय) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WE विकास मंडळ, नागपूर 
५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे 
६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पशु जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 
७. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 
८. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
९. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त, 
१०. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. अवर सचिव (पदुम -३), कक्ष अधिकारी (पदुम १, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती 


